Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 10th September 2015. 


क 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३-९ , २०१५/ भाद्रपद १२ - १८ , शके १९३७ [ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


" . 


. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १३२ . 

अध्यक्षा, नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक एमसीडी - गौण फेरफार - प्रसिध्दी - २३७- २०१५. 

धामणगांव शहराची ( सुधारित) विकास योजना शासनाचे संचालक , नगर रचना, पुणे यांचे आदेश क्रमांक वि . यो . धामणगांव ( सु ) १०६-८८ 
टी .व्ही .. पी -६-२२५६, दिनांक १९ एप्रिल १९९० नुसार मंजुरी दिली आहे व दिनांक १ सप्टेंबर , १९९० पासून अंमलात आलेली आहे. या मंजूर 
सुधारित प्रारूप विकास योजनेत धामणगांव नगर पालिकेला खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करणे करीता न . प. सर्वसाधारण सभेचे ठराव क्र . ७, 
दिनांक ३० मार्च, २०१२ अन्वये ठराव पारित झाल्यावर त्यावर हरकती/ नाहरकती नोंदविण्याकरिता वर्तमानपत्रात सूचना प्रसिध्द केल्यावर विहीत मुदतीत 
हरकती/ नाहरकती प्राप्त झाल्यावर हरकती/ नाहरकती निकाली काढण्यात आल्यावर न . प . सर्वसाधारण सभा , दिनांक ३० - ८ - २०१२ रोजीचे ठराव 
क्रमांक ३ नुसार ठराव पारित केला . 

सर्व्हे क्र . १०१ व ९८ जालनावाला जिनींग फॅक्टरी हे विकास आराखड्यामध्ये जिनींग फॅक्टरीची जागा दाखवली आहे . परंतु आता सध्या 
जिनींग फॅक्टरी अस्तीत्वात नाही . उपरोक्त जागे सभोवताल रहिवासी वस्ती झालेली असल्याने जालनावाला जिनींग फॅक्टरीचा पट्टा विकास 
आराखड्यामध्ये इंडस्ट्रियल झोनमधून रहिवासी झोन मध्ये बदल करण्यात यावा . 


आणि म्हणून , या नगर परिषदेने आपल्या सर्वसाधारण सभेचे दिनांक १६ - ५ - २०१५ रोजीचे ठराव क्रमांक ३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम ३७ अनुसार धामणगांव शहराचेमंजूर विकास योजनेत किरकोळ फेरबदल करण्याचेप्राथमिकरित्या ठरविले आहे . 


अध्यक्षा, धामणगांव नगरपालिका यांचा सहिनिशी व तारखेनिशी असलेला किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा धामणगांव शहराचा विकास योजनेचा 
भाग नकाशा नगर पालिकेच्या कामकाजाच्या वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या तारखेपासून १ महिन्याचे आत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
ज्या सूचना किंवा आक्षेप नगर पालिकेकडून येतील त्यावर उक्त किरकोळ फेरबदल शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी नगर परिषदेकडून 
विचार करण्यात येईल . 


धामणगांव रेल्वे : 
दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१५. 


सौ . अर्चना स . राऊत , 

अध्यक्षा , 
नगर परिषद , धामणगांव रेल्वे. 


अ- एक - अ-१-(१६२२). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय परव गी , सप्टेंबर ३- ९ , २०१५ / भाद्रपद १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १३३ . 

BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNCIL 
No . MCD- MINOR- Modi - Advt - 237 - 2015 . 

The Development Plan (Revised ) of Dhamangaon (Rly .) Municipal Council has been 
sanctioned by Director , Town Planning Department s Notification No . D . P. Dhamangaon 
( R ) 106- 88 - TPV - 6 - 2256 of 19th April , 1990 and has come into force with effect from 1st 
September , 1990 and in the said revised sanctioned Development Plan this Municipal 
Council is desirous of making modification as Municipal Council vide General Council 
resolution No. 7 dated 31- 1 - 2012 that this notice is published in newspaper for Suggestion 
and Objections which may be received . Suggestion and Objections to dispose in Municipal 
Council vide General Council resolution No. 3 , dated 30 - 8 - 2012 by detailed below . 

S . No. 101 and 98 Jalnawalas Ginning Factory is shown in the D . P . of Dhamangaon as 
in existing Industrial Area . The area is changed to residential area instead of existing 
Industrial Area . 

The Municipal Council vide General Council resolution No . 3 , dated 16 -05 - 2015 has 
therefore , finaly decided to make the above said minor modification in the revised sanc 
tioned development plan of Dhamangaon (Rly .) Municipal Council, under Section 37 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as shown on the Plan. The part of 
development plan . 

Dhamangaon Municipal Council , shows the abovesaid modification signed and dated 
by the President, Municipal Council, Dhamangaon is kept open in the office of the 
Dhamangaon , Municipal Council for inspection by public during office hours on all working 
days . 

Publication of this notice in the Official Gazette shall be considered by the Municipal 
Council, before submitting the said modification to the Government for sanction . 


Dhamangaon (Rly .) : 
Dated the 28th August, 2015 . 


SAU . A . S . RAUT, 

President, 
Municipal Council , Dhamangaon (Rly .). 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १३४ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा :- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , कारंजा तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कारंजा यांचे पत्र क्र . निनिअ 

कृउबासकारंजा-नि . नि . अ .- १७- १५ दिनांक १७ -०८ - २०१५ . 


क्र . विनियम- कृउबास-निवडणूक अधिसूचना- ४२०४ - २०१५. 

ज्याअर्थी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , कारंजा तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कारंजा यांनी कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती कारंजाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला आहे आणि तसे त्यांनी वाचा मधील पत्रानुसार या कार्यालयास 
दिनांक १७- ०८ - २०१५ रोजी कळविले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , कारंजा या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये 
कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ५६ नुसार ९ मतदार संघामध्ये दिनांक १६-०८ - २०१५ रोजी प्रत्यक्ष मतदान 
घेण्यात आले व दिनांक १७- ०८ - २०१५ रोजी मतमोजणी होऊन नियम ७६ चे नमुना १४ नुसार निकाल घोषित करण्यात आला आहे. निवडणूक 
होऊन १८ संचालक निवडून आल्याचे घोषित केले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९ , २०१५/भाद्रपद १२ -१८, शके १९३७ 


३ 


त्याअर्थी, आता, कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( क ) व त्याखालील नियम १९६७ चे नियम ८३ 
नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , कारंजा या बाजार समितीच्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या संचालक मंडळासाठीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या / 
नवनिर्वाचित सदस्यांची एकूण यादी खालील नमुना क्र . ११( सी ) मध्ये जाहीर करण्यात येत आहे . 

नमुना ११- सी 

(नियम ८३ पहा ) 

निवडणुकीचे निकालपत्र 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती कारंजा , ता . कारंजा , जि . वाशिम ची निवडणूक 


निवडून आलेल्या सभासदाचा 

पूर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहेत 

तो मतदार संघ 


अ. क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे 

नाव 
( १) 

(२) 
___ श्री . मुंदे अशोक माधवराव 


( ३ ) 


( ४ ) 


श्री . डहाके प्रकाश उत्तमराव 
श्री . दहातोंडे सुरेश उत्तमराव 
श्री . राउत देवेंद्र बाबाराव 
श्री . वानखडे प्रविण भिमराव 
श्री . खोपे केशवराव चंपतराव 
श्री . गोडसे संतोष आनंदराव 
ढोरे सौ . नंदा बाळकृष्ण 


ठाकरे सौ . मंदाबाई पंजाबराव 
श्री . वानखडे अरूण सुधाकरराव 


मु . ब्राम्हणवाडा , पो . भांबदेवी , ता . कारंजा , सेवा सहकारी संस्था , सर्वसाधारण 
जि . वाशिम 
मु . पो ., ता . कारंजा , जि . वाशिम 

सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
मु . पो . पोहा , ता . कारंजा, जि . वाशिम सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
मु . पो . दोनद बु., ता . कारंजा, जि . वाशिम सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
मु . पो . सुकळी, ता . कारंजा , जि . वाशिम । सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
मु . पो . वाई , ता . कारंजा, जि . वाशिम सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
मु . पो . मोखड , पो . शहा, ता . कारंजा सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
मु . पो . पिंप्री मोडक , पो . भांबदेवी , 

सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 
ता . कारंजा , जि . वाशिम 
मु . पो . वाई , ता . कारंजा, जि . वाशिम सेवा सह . संस्था महिला राखीव 
मु . पो . बेलखेड , पो . लाडेगांव , ता . कारंजा , सेवा सह. संस्था इतर मागासवर्ग 
जि . वाशिम 
मु . पो . वढवी , पो . महागांव , ता . कारंजा, सेवा सह . संस्था भटक्या/विमुक्त जाती / 
जि . वाशिम 

जमाती 
मु . पो . महागांव , ता . कारंजा , जि . वाशिम ग्रामपंचायत सर्वसाधारण 
मु . खानापूर , पो . खेर्डा बु., ता . कारंजा , ग्रामपंचायत सर्वसाधारण 
जि . वाशिम 
मु . पो. विद्याभारती कॉलनी भिलेखेडा कारंजा, ग्रामपंचायत अनु . जाती / अनु . जमाती 
जि . वाशिम 
मु . पो . हिंगणवाडी, ता . कारंजा, जि . वाशिम ग्रामपंचायत आर्थिक दुर्बल घटक 
मु . पो . महावीर भवन, टिळक चौक , कारंजा, व्यापारी- अडते मतदार संघ 
जि . वाशिम 
मु . पो . बारलिंग मंदिराजवळ , वाणीपुरा , कांरजा , व्यापारी- अडते मतदार संघ 
जि . वाशिम 
मु . गवळीपुरा , कारंजा , ता . कारंजा , जि . वाशिम हमाल- मापारी मतदार संघ 


श्री . लेहारकर वसंतराव गोविंदराव 


श्री . चव्हाण रामकिसन हिरामण 
श्री . कडू प्रमोद विश्वनाथ 


___ श्री . वानखडेबंडूजी विश्वनाथ 


श्री . शेलोकार श्रीकृष्ण दौलतराव 
___ श्री . मालपाणी ब्रिजमोहन शामसुंदर 


श्री . पापडे दिपक ओंकारआप्पा 


१८ 


श्री. चौधरी हसन कालू 


वाशिम : 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ . 


डी . आर . खाडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३-९ , २०१५ / भाद्रपद १२ - १८ , शके १९३७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या 

दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शनिवार , जुलै ४ , २०१५/ आषढ १३ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष-८ - अका -जिपपंसनि - कावि- ११०३- २०१५ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ अन्वये महाराष्ट्र पंचायत समिती नियम , १९६२ चे कलम 
५९ अन्वये पोट-निवडणुकीत धारणी पंचायत समिती निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या उमेदवारांचेनिकाल जाहीर करण्यात आलेले आहेत . 

त्याअर्थी मी , किरण गित्ते, जिल्हाधिकारी , अमरावती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम ५७ (१) आणि 
५७(३)( अ) चे उपबंधास अधिन राहून , महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण आणि निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ चे नियम ६० अन्वये धारणी 
पंचायत समिती सदस्यांची नावे व त्यांचे पत्त्यासह खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
पंचायत समिती निर्वाचक गण ज्या निर्वाचक गण क्रमांक निवडून आलेल्या सदस्यांचे 

सदस्यांचा कायमचा पत्ता 
पंचायत समितीमध्ये समाविष्ट आहे 

व नाव 

नाव 
त्या पंचायत समितीचेनाव 

( ३ ) 
धारणी ६८-शिरपूर कु . संगीता साबुलाल पटेल द्वारा - राजकुमार पटेल 

( माजी आमदार ) मु. पो . ता . धारणी , 

जि . अमरावती. 
६९ - मोगर्दा धांडे देवाजी रामलाल मु . तातरा , पो. बिजुधावडी, ता . धारणी , 

जि . अमरावती. 


( १ ) 


अमरावती : 
दिनांक ४ जुलै २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३-९ , २०१५/ भाद्रपद १२-१८ , शके १९३७ 


५ 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - १- नपाप्र- कावि -८३४ - २०१५. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिंद्र प्रताप 
सिंग, जिल्हाधिकारी , यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पांढरकवडा नगर परिषदेच्या दिनांक ३०- ६- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या 
अध्यक्ष पदाचेनिवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार “ अध्यक्ष ” म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 

( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


शेरा 


( २ ) 


( ३ ) 
खुला (महिला ) 


सौ . वंदना मनोज राय 


यवतमाळ : 
दिनांक १ जुलै २०१५ . 


सचिंद्र प्रताप सिंग 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No - AK- 1 - MCA- WS - 834- 2015. 

In exercise of the powers vested in me under Sub - section ( 1) of Section 19 of theMaharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 I, Sachindra Pratap Singh , Collector, Yavatmal, hereby publish 
the name of the person who has been declared elected as “ President” of the MunicipalCouncil, Pandharkawada in the 
election held on 30 -6 - 2015 as below . 

SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of President Elected 


Remarks (Whether the seatis reserved 

and if so for whom ) 

( 3 ) 
Open (Women ) 


C 


Sau . Vandana ManojRai 


Yavatmal : 
Dated the 1st July 2015. 


SACHINDRA PRATAP SINGH , 

Collector, Yavatmal. 


अ-एक - अ -२ ( १६२२) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ३-९, २०१५/भाद्रपद १२- १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका -१ -नपाप्र- कावि -८३४- २०१५ . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सचिंद्र प्रताप 
सिंग , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पांढरकवडा नगर परिषदेच्या दिनांक ३० - ६- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या 
उपाध्यक्ष पदाचेनिवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार “ उपाध्यक्ष ” म्हणून निवडून आले आहेत . 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचेनाव 


अ . क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


सौ. सुनंदा मनोज देशमुख 


यवतमाळ : 
दिनांक १ जुलै २०१५. 


सचिंद्र प्रताप सिंग , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No - AK - 1 - MCA- WS- 834 - 2015. 


In exercise of the powers vested in me under Sub -section ( 1) of Section 19 of the Maharashtra MunicipalCouncils , 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 I, Sachindra Pratap Singh , Collector, Yavatmal, hereby publish 
the name of the person who has been declared elected as “ Vice President" of the Municipal Council,Pandharkawada 
in the election held on 30 -6 - 2015 as below . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Vice President Elected 


___ (1 ) 


Sau . Sunanda Manoj Deshmukh 


Yavatmal : 
Dated the 1st July 2015 . 


SACHINDRA PRATAP SINGH , 

Collector, Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३-९ , २०१५/ भाद्रपद १२-१८ , शके १९३७ 


७ 


शुक्रवार , ऑगस्ट ७ , २०१५/ श्रावण १६ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्र . नविशा- कक्ष- २ - २२०३ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये तसेच राज्य निवडणूक आयोगाचे 
अ . शा. पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २०१३/ प्रक्र - १२/ का -६, दिनांक ९ -१२- २०१३ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , शेगांव नगर परिषदेची प्रभाग पोट-निवडणूक दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी घेण्यात आली 
असून सदर पोट -निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार त्यांच्या नावांसमोर नमूद केलेल्या प्रभागातून नगर परिषद सदस्य म्हणून 
निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . नगर परिषदेचे नाव निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 
( २) 
शेगांव पल्हाडे सौ . छाया योगेश 

प्रभाग क्रमांक ६ ( ड ) 


बुलडाणा : 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ . 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३-९ , २०१५ / भाद्रपद १२ - १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. NVS - Desk - 2- 2203 - 2015 . – 


As required under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 and exercise of the powers delegated to me by the State Election Commission 
vide its letter No . RNA /NP- 2013/PK -12/Ka-06 , dated the 9th December 2013. I, Kiran Kurundkar , Collector, 
Buldana hereby publish the name of candidate who has been declared elected as Councilor of the Municipal Council, 
Shegaon from the ward shown against her name in the by -election held on 4th August 2015 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Elected Councilor 


Ward No . 


Name ofMunicipal 

Council 


( 1 ) 


( 4 ) 


1 


Shegaon 


on 


Palhade Sau . Chhaya Yogesh 


6 - D 


Buldana : 


KIRAN KURUNDKAR , 


Dated the 5th August 2015 . 


Collector, Buldana . 


सोमवार , ऑगस्ट १० , २०१५/ श्रावण १९ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.), ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका- १- नपाप्र - कावी - ११४९ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम ( १ -ड ) चे तरतुदी अन्वये, मी , सचिन्द्र प्रताप 
सिंह जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन श्री . कैलास उत्तमराव ढोके रा . ( प्रभाग क्रमांक ७) नगर परिषद , यवतमाळ यांना 
निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती , शपथ पत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे, त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून , पुढील ३ वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे . 


यवतमाळ : 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१५ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३-९ , २०१५/ भाद्रपद १२-१८ , शके १९३७ 


९ 


भाग १ - अ ( असा.), ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १- नपाप्र - कावी - ११४९ - २०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम ( १ - ड ) चे तरतुदी अन्वये , मी , सचिन्द्र 
प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन श्रीमती खान आरीफाबानो खान करीम खान रा . (प्रभाग क्रमांक ७) नगर परिषद , 
यवतमाळ यांना निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती , शपथ पत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे , त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून , पुढील ३ वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे . 


यवतमाळ : 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१५ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ - अ ( असा .), ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 


आदेश 


क्रमांक अका- १ - नपाप्र - कावी - ११४९ - २०१५ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट - कलम ( १- ड ) चे तरतुदी अन्वये, मी , सचिन्द्र 
प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन श्रीमती अंजुम परविन सैयद साजिद , रा . ( प्रभाग क्रमांक ७) नगर परिषद , यवतमाळ 
यांना निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती , शपथ पत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे , त्यांना सदरची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून , पुढील ३ वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे . 


यवतमाळ : 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१५ . 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


अ- एक - अ - ३ ( १६२२ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI -400 004. 


